अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या 
अधिपत्याखाळील रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव व पाटबंधारे 
बांधकाम उपविभाग, कोलाड तसेच अधीक्षक उत्तर कोकण 
मंडळ, कळवा-ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता रायगड 
पाटबंधारे विभाग HQ कोंकण भवन यांच्या 
अधिपत्याखालील रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ 
कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
एकूण ५१ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०२४/(प्र.क्र.१७/२४)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५मार्च, २०२४ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक -मुदवा-२०२३ /(प्र.क्र.१५५/२३)/खारभूमी, दिनांक 
०५.१०.२०२३. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयाचे क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ-५(१)/५१६, दिनांक ०५.०२.२०२४ रोजीचे पत्र 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाली रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ व पाटबंधारे 
बांधकाम उपविभाग, कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदे आणि अधीक्षक उत्तर 
कोकण मंडळ, कळवा-ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता रायगड पाटबंधारे विभाग क्र.२ कोंकण भवन यांच्या 
अधिपत्याखाळील रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १५ पदे असे एकूण ५१ पदांना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ०५.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर ५१ 
पदांना दिनांक २९.०२.२०२४ च्या पुढे मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला 
आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक २१.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील रायगड पाटबंधारे विभाग, 
कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ व 
पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ व अधीक्षक उत्तर 
कोकण मंडळ, कळवा-ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता रायगड पाटबंधारे विभाग क्र.२ कोंकण भवन यांच्या 
अधिपत्याखालील रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १५ अशा एकूण ५१ पदांना सोबतच्या परिशिष्ट "अ" येथे दर्शविल्याप्रमाणे पुढील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२४/(प्र.क्र.१७/२४)/खारभूमी 


ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर सुधारित 
आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. वरील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-३ लेखाशीर्ष २७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे, ८०-सर्वसाधारण, (००१) संचालन व प्रशासन, (०४) परिरक्षण आस्थापना (०४) (०५) अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) (२७०१ ४१९९)" या लेखाशिर्षाखाली टाकून तो मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. हाझासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 29.02.2028 नुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३०५१६५७४१९८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


सहपत्र की परिशिष्ट "OT " 2.5.4.20=b200b2df2a6c433 1b4a626db8cf6d32f7b30a2c5514afe21882 


df51ab8cdaad2, postalCode=400032, st=Maharashti 


ra, 
B H A A T serialNumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F 533334F260EDEE7 
9F096333766DAB604E021, cn=VARSHA SANDEEP BHAGAT 


Date: 2024.03.05 17:07:04 +05'30' 


(वर्षा भगत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
अवर सचिव (आ. पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
कार्यासने, अर्थ-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२४/(प्र.क्र.१७/२४)/खारभूमी 


परिशिष्ट - "अ 
(शासन निर्णय क्र मुदवा-२०२४/प्र.क्र.९७/खारभूमी, दि.०५ मार्च,२०२४ चे सहपत्र) 


अ.क्र | eae | पदनाम पदसंख्या 
(९) (२) (३) (४) 
(९) | रायगड पाटबंधारे विभाग, व १) उप अभियंता १ 
pel ilalids बाधकाम २) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता ¥ 
उप , कोलाड 
3) बरिष्ठ लिपिक १ 
४) कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखव 3 
५) अनुरेखव १ 
६) स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
७) वाहन चालक १ 
८) शिप 2 
3) a औैकोदार g 
एकूण १८ 
(२) | रायगड पाटबंधारे विभाग, ८ १) उप अभियंता g 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, | २) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता डं 
माणगाव 
३) स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक ¥ 
४) वरिष्ठ लिपिक १ 
५) कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक ३ 
६) अनुरेखक १ 
७) वाहन चालक १ 
८) शिपाई २ 
९)च औकोदार g 
एकूण १८ 
(३) धोक्षक उत्तर कोकण मंडळ, १) उप अभियंता १ 
हया गा अंतर्गत a 2) कनिष्ठ अभियंता/शाखा भियंता शु 
रायगड T > 
७. ळण ee भाग 3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ¥ 
naa र ५) कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक १ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ कोलाड 
६) अनुरेखक १ 
७) वाहन चालक १ 
८) शिपाई २ 
९)च औैकोदार 8 
एकूण १५ 
WHIT (९) + (२) + (३) U2 
VARSHA SANDEEP आण 
BHAGAT च्या OPACOAGLS EZR 


Date: 2024.03.05 17:07:24 +05'30' 


( वर्षा भगत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


